राष्ट्रीय सेवा योजना 
सन २०१८-१९ या वर्षासाठी स्वयंनिर्वाहित रासेयो 
विद्यापीठनिहाय विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र. १२८ /१८/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई -४०० ०02२. 
दिनांक: ०८ मे, २०१८. 


वाचा : 
१) भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री भवन, 
नवी दिल्ली यांचे अ.शा. पत्र H.G-20099/2/209§-NSS, दिनांक: २६ एप्रिळ, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१० / (१३२ / २०१० ) / साशि-७, मंत्रालय, मुंबई- 
४०० ०३२, दिनांक: ९ डिसेंबर,२०१०. 
प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना ही केंद्र शासीत योजना असून, या योजनेंतर्गत नियमित कार्यक्रम आणि 


विशेष शिबीर या दोन उपक्रमांसाठी विद्यापीठ/संस्थांना दरवर्षी केंद्र शासनातर्फे विद्यार्थी संख्या मंजूर 


करण्यात येते. तथापि, सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता संदर्भाधिन पत्रान्वये केंद्र शासनाने विद्यार्थी 


संख्येचे वाटप - अनुदानित ३,२७,७०० आणि स्वयंनिर्वाहित एकक ६५,५०० इतकी विद्यार्थी संख्या 


महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर केली असल्याने, विद्यापीठ/संस्थानिहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी सन २०१८-१९ च्या 


विद्यार्थी संख्या मंजूरीबाबत, नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० 


अशी विद्यार्थी संख्या मान्य करण्यात आली असून, प्रवर्गनिहाय म्हणजेच अनुसूचित जातीसाठी ११.८ 


टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के व इतरांसाठी ७८.८ टक्के अश्ाप्रमाणे विभागणी करुन, 


अनुसूचित जातीसाठी ७,७२९, अनुसूचित जमातीसाठी ६,१५७ व इतरांसाठी ५१,६१४ अशी एकूण 


नियमित कार्यक्रमासाठी ६५,५०० व विशेष शिबिर कार्यक्रमासाठी ३२,७५० अशी विद्यार्थी संख्या मान्य 


करण्यात आली असून, विद्यापीठ व संस्थानिहाय पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाटप करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र. १२८ /१८/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
याव स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
विद्यापीठाचे नाव त्या वा. 
गी एकूण | अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर स्वयंसेवक 
कू ी ी संख्या 
a सावित्रीबाई फुले पुणे १०,००० ११८० २९४० (9,८८० ५,००० 
विद्यापीठ, पुणे 
२ | मुंबई विद्यापीठ, मुंबई ८,००० । ९४४ ७५२ ६,३०४ | ४,००० 
३ | राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज | ६००० । ७०८ ५६४ ४,७२८ | ३,००० 
नागपूर विद्यापीठ,नागपूर 
डा.बाबासाहेब आंबेडकर 
४ मराठवाडा विद्यापीठ, ६३७०० ७०८ ५६४ ४,७२८ । ३,००० 
औरंगाबाद 
५ | शिवाजी विद्यापीठ, ५,५०० | ६४९ ५१७ । ४,३३४ | २,७५० 
कोल्हापूर 
: संत गाडगेबाबा अमरावती तता ee a seen || aes 
विद्यापीठ, अमरावती भे श्‍ : 
ही स्वामी रामानंद तीर्थ त = se re er 
नांदेड ह (90 ७) र ४) 5 (exe) 
मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड 
‘ संचालक, व्यवसाय शिक्षण ee या se pee ile 
व प्रशिक्षण, मुंबई i ; ग 
é संचालक, शालेय शिक्षण (+ ग an aa: Seen |) Bee 
(090 Oo 
२ स्तर) 4 4 y > 4 
| * महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान गा ase ae ae ae 
विद्यापीठ, नाशिक र शश र 
[a उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, 9.1900 204 १५९ १,३४० Zeus 
जळगाव 
सोलापूर विद्यापीठ, 
१२ सोलापूर १,६०० १८९ १५० १,२६१ ८०० 
सोलापूर 
डा.बाळासाहेब सावंत 
93 कोकण कृंपी १,५ १७७ १४१ १,१८२ ७५ 
(00 0 
विद्यापीठ,दापोळी ; र : 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र. १२८ /१८/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम विशेष 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण = | अनु.जाती | अनु.जमाती | इतर संख्या 
संचालक, तंत्र शिक्षण 
१४ gars, य १,२०० १४२ ११२ ९४६ ६०० 
, मुंबई 
if यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ना ल त ue ae 
मुक्‍त विद्यापीठ, नाशिक * 
रे गोडवाना विद्यापीठ bods ay as ay wee 
गडचिरोली ग ह 
१७ महात्मा फुले कृषि १ ११८ ९४ ७८८ ५ 
(000 (exe) 
विद्यापीठ, राहूरी ; ; 
१८ भारती विद्यापीठ १,००० ११८ ९४ ७८८ ५०० 
विश्वविद्यालय, पुणे » र 
दे टिळक महाराष्ट्र अभिमत : se ei; ae : 
(000 (exe) 
विद्यापीठ, पुणे * र 
डू S.N.D.T alee विद्यापीठ, र का i igs a 
० मुंबई ०० ० 4 O ० 
मुंबई 
व डॉ.पंजाबराव care कृषि ; aa re ee ie 
(30 0 र Oo 
विद्यापीठ, अकोला ी 
न वसंतराव नाईक मराठवाडा र ie ye aoe व 
(exe) Oo 0 0 
कृषि विद्यापीठ, परभणी र ह 
न डा.बाबासाहेब आंबेडकर ‘ r si 08 i” 

र (exe) Oo 
तंत्रशास््र विद्यापीठ, लोणेरे र र ग 
प्रवरा वैद्यकीय 

२४ | महाविद्यालय (अभिमत ५०० ५९ ४७ ३९४ २५० 
विद्यापीठ), अहमदनगर 
डर डी.वाय.पाटील अभिमत ७ ae a 66 oe 
(exe) 
ग विद्यापीठ,कोल्हापूर : 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र. १२८ /१८/साशि-७ 


नियमित कार्यक्रम fears 
स्वयंसेवक संख्या प्रवर्गनिहाय शिबिर 
अ.क्र. | विद्यापीठाचे नाव स्वयंसेवक 
एकूण ।अनु.जाती | अनु.जमाती इतर संख्या 
उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा | 
२६ संस्थान (अभिमत ३०० ३५ २९ २३६ १५० 
विद्यापीठ), पुणे 
be संजय घोडावत विद्यापीठ, Bie ae se a तह 
कोल्हापूर : ; 


कृष्णा इन्स्टिटयुट ऑफ 
२८ | मेडीकल सायन्स कॉलेज २०० २४ १८ १५८ षो 
अभिमत विद्यापीठ, कराड 


डी.वाय.पाटील अभिमत 


मुंबई at q 9 4 
ग्र विद्यापीठ, नवी मुंबई भं भी : ; र 
go | TERT FLT AT haa तत र és 
विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर ; 
कवी कुलगुरु कालिदास 
३१ | संस्कृत विश्वविद्यालय, | ०० १२ ष्य ० ७८ ५० 
रामटेक 
वी महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय Ta os i : | * F i is 
हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा | 
एकूण ६५,५०० | ७,७२९ ६,१५७ | 49,898 | ३२,७५० 


तथापि, सदर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे, या विद्यार्थी संख्येस 


केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होणार नाही. या 


संदर्भात राज्य शासनाचा झासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण -२०१०/(१३२/२०१०)/साशि-७, मंत्रालय, 


मुंबई- ४०००३२, दिनांक ९ डिसेंबर,२०१० या झासन निर्णयाचा आधार घ्यावा. या विद्यार्थी संख्येसाठी 


विद्यापीठांकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून विद्यापीठांनी आपल्या स्तरावर अनुदानाचे वाटप करावयाचे 


आहे. (राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणार नाही.) विद्यापीठांनी वर्षअखेरीस 


स्वयंनिर्वाहित एककाचे स्वतंत्र लेखे शासनास सादर करावेत. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो-२०१८/प्र.क्र. १२८ /१८/साशि-७ 


विद्यापीठ/संस्थांनी वरीलप्रमाणे रा.से.यो. विद्यापीठनिहाय, प्रवर्गनिहाय मंजूर केलेल्या 


संख्येपेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या, या योजनेखाली नोंदवून घेवू नये. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षासाठी 


प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येनुसार संबंधितांना वाटप करावे. 


प्रत्येक विद्यापीठ/संस्थांनी त्यांना वाटप केलेल्या विद्यार्थी संख्येचे, त्यांना संलग्न असलेल्या सर्व 


महाविद्यालयांना प्रवर्गनिहाय वाटप करुन, त्याची प्रत शासनास पाठवावी. विद्यापीठांनी प्रत्यक्षात 


नोंदविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत कळवावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०८१५२६२६७१०८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


=I shtra, 
2: =b2641 14e5f2ab2d209a59196e3eb37b12d 
34901b451d626c61cd53a462¢38f25, 


serialNumber=6d89 1625fcc94630c100902f1322ae 
a 1 n e 39cead880799263a1a29663e9 1 04afe30b, cn=Atul 

Hansraj Salunke 

Date: 2018.05.08 15:27:48 +05'30' 


(डॉ. अतुल साळुंके ) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी. 


. उप सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम व क्रिडा मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, शास्त्री 


भवन, नवी दिल्ली, 


. क्ञेत्रिय संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय केंद्र, पुणे, 


कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे, 


४. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे, 


. संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे (+2 स्तर), 
. संचालक,तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, सर्व विद्यापीठे, 

ग; 


नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 


१०.वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

११.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई, 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती, साशि-७. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


